शासन निर्णय, क्रमांक:- न्यायप्र-२०२०/प्र. क्र. ५८/क्रीयुसे-३ 


राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातील कर्मचा-यांनी मा. 
औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध 
न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या वतीने कामकाज 
पाहण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या सहायक सरकारी 


अभियोक्त्यांची 
करण्याबाबत. 


व्यावसायिक 


प्रदान 


अँंड.मंजुषा बी. पाटील व अँड. ए. ए. महाडेश्वर, 
सहायक सरकारी अभियोक्ता 


महाराष्ट्र शासन 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०००३२ 


दिनांक- २० मार्च, २०२० 


संदर्भ- आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थाप/ 


प्रस्तावना:- 


न्या.प्र/२०१९/का-१/४१५९, दि. 03 मार्च, २०२०. 


कोल्हापूर विभागातील राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातील कर्मचा-यांनी मा. औद्योगिक 


न्यायालय, कोल्हापूर येथे दाखल केलेल्या विविध न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या वतीने कामकाज 


पाहण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सहायक सरकारी अभियोक्ता, अंड. मंजुषा बी. पाटील व 
अंड. ए. ए. महाडेश्वर यांना व्यावसायिक फ़ी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
कोल्हापूर विभागातील राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातील कर्मचा-यांनी मा. औद्योगिक 


न्यायालय, कोल्हापूर येथे दाखल केलेल्या विविध न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या वतीने कामकाज 


पाहण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सहायक सरकारी अभियोक्ता अंड. मंजुषा बी. पाटील व अँड. 


ए. ए. महाडेश्वर यांना खालील तक्त्यात दर्डाविल्याप्रमाणे व्यावसायिक फ़ी अदा करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर व्यावसायिक फ़ी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही ळाभ सहायक 
सरकारी अभियोक्ता अंड.. मंजुषा बी. पाटील व अँड. ए. ए. महाडेश्वर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


अ.क्र. | तक्रारयुएळ | याचिकाकर्त्याचे नांव सहायक सरकारी रक्‍कम 
पी क्रमांक अभियोक्ता यांचे नाव wad 
| 4 | क्र.९८/२०१८ | श्री. संजय ate अंड. ए.ए.महाडेश्वर॒ । B.94,000/- 
२ | क्र.१०७/२०१८ श्री. नितीन लोकरे अंड. ए.ए.महाडेश्वर॒ । रु.१५,०००/- 
३ |. २७/२०१९ | श्री. सागर नवलु झोरे अंड. मंजुषा बी. पाटील| रु.५,०००/- 
४ | क्र.१२२/२०१९ श्री. सागर नवलु झोरे अंड. मंजुषा बी. पाटील| रु.७,५००/- 
५ | क्र. १०२/२०१९ श्री. विक्रम श्रीकांत ओतारी | अड. मंजुषा बी. पाटील | रु.७,५००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२०/प्र. क्र. ५८/क्रीयुसे-३ 


६ | क्र.१०३/२०१९ | श्री. नंदकुमार धनाजी GAR | अंड. मंजुषा बी. पाटील | रु.७,५००/- 

७ | क्र.१०४/२०१९ श्री. गुरुदेव बाबूराव पोळ =| Hs. HIT बी. पाटील | रु.७,५००/- 

८ | क्र.१०५/२०१९ | श्री. देवीदास निधनसिग बागडे | ste Ager बी. पाटील | रु.७,५००/- 

९ | क्र.१०६/२०१९ | श्रीम. हेमलता विनोद भोसले | अंड. मंजुषा बी. पाटील | रु.७,५००/- 
एकुण रु.८०,०००/- 

2. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४-क्रीडा व युवकसेवा-१०२- 


विद्यार्थ्यांकरीता युवक कल्याण कार्यक्रम-(०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) 
राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) (२२०४-००१६)-१३,कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखालील चालू 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


ठे. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ अंतर्गत भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अनुक्रमांक ४८, नियम क्रमांक १६६ नुसार न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
शासनाची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्‍त वकीलांची फ़ी ठरविणे व ठरविलेल्या फ़ी च्या खर्चाला मंजुरी 
देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००३२०१५१३०९८४२१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Madhukar क्ण कन 


\d Sports Department, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700f 


Nanal isis ree ree 
(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री (क्रिडा व युवक कल्याण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, 

२. मा. राज्यमंत्री (क्रिडा व युवक कल्याण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, 

३. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक, 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

५. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर, 

HS. ए. ए. महाडेश्वर, सहायक सरकारी अभियोक्ता, कोल्हापूर, 

अँड. मंजुषा बी. पाटील, सहायक सरकारी अभियोक्ता, कोल्हापूर, 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई, 
निवडनस्ती- क्रीयुसे-३ 


one SG &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


